वाचा - 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ ऑगस्ट, २०१९ 


१) शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक २३ मे, २०१९ 


झासन आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधिन दिनांक २३ मे, २०१९ 
च्या आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. तथापि, प्रशासकीय कारणांस्तव खालील नमूद 
लिपिक-टंकळलेखकांच्या बदलीस त्यांच्या जागी पर्यायी लिपिक-टंकलेखक तयार करण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून १ वर्षाची (दिनांक ३१-०५-२०२० पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती । टंकलेखकाचे नांव 
a २ ३ PB दु 
श्री ना.शि.लांडगे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । गृह विभाग 
२!श्री चं.चा.पाटील वित्त विभाग सहकार, पणन व GH 
विभाग 


२. 


प्रति, 


प्रत, 


संदर्भाधिन आदेशान्वये उपरोक्त लिपिक-टंकलेखक यांना बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आलेले होते. उपरोक्त लिपिक-टंकलेखक यांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्यामुळे 
त्यांनी दिनांक ०१-०६-२०२० रोजी बदली केलेल्या विभागात हजर होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा संबंधितांविरुध्द 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का-१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ 
मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


a 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२९१२४४२३८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan Bhimrao 
Gurav 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/गृह विभाग/वित्त 
विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


शासन Beat क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१९ 


३. सह/उप सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/गृह विभाग/वित्त विभाग/सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 

४. आहरणव संवितरण अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/गृह विभाग/वित्त विभाग/सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग 

५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


